शिवभोजन केंद्रावर CCTV 
यंत्रणा बसविण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. शिभोथा-२०२१/प्र. क्र.१६१/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- १ 
२ 
३ 
1 
दु 
& 


शासन निर्णय क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि. ०१जानेवारी, २०२० 
शासन निर्णय क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७,दि.१८फेब्रुवारी,२०२० 
शासन परिपत्रक क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१(आ)/नापु-१७,दि.२६ मार्च,२०२० 
शासन परिपत्रक क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७,दि.२८ मार्च,२०२० 
शासन परिपत्रक क्र.शिभोथा -२०१९/प्र. क्र.५१/नापु-१७,दि.२९ मार्च,२०२० 
शासन निर्णय क्र.शिभोथा -२०२१/प्र. क्र.१६१/नापु-१७, दि. २७ डिसेंबर,२०२१ 


आगत. el a a शल क 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.२७.१२.२०२१ अन्वये राज्यात शिवभोजन योजनेची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी 
करणे तसेच कार्यरत शिवभोजन केंद्रांवर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्याकरीता राज्यातील सर्व शिवभोजन 
केंद्रामध्ये दि.३१.०१.२०२२ पर्यंत CCTV यंत्रणा बसविण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यास 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

१) शिवभोजन केंद्रावर CCTV बसविण्यास दि. २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे. क्षेत्रीय 
स्तरावरील अधिका-यांनी त्यांच्या अधिपत्याखाळील सर्व शिवभोजन केंद्रांमध्ये ७७1 यंत्रणा 
बसविण्याची कार्यवाही दि.२८ फ़ेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत करुन घ्यावी. 

२) दि.२८ फ़ेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत ज्या शिवभोजन केंद्रांमध्ये ७001७ यंत्रणा बसविण्यात येणार नाही, अशी 
शिवभोजन केंद्रे दि.०१.०३.२०२२ पासून बंद करण्यात यावी. 


उपरोक्त सूचनांनुसार आवऱ्यक कार्यवाही तात्काळ करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२०२१११६०३५१२९०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Dinesh Shamrao Ghatge 
Date: 2022.02.14 16:02:41 +05'30' 


(दिनेश शा. घाटगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 
२ 


3 
8 


~ 


मा.मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्नासं यांचे खाजगी सचिव 
सचिव (अनापुवग्रासं) यांचे स्वीय सहाय्यक 

सर्व जिल्हाधिकारी 


Se <>-> 5-2 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा-२०२१/प्र. क्र.१६१/नापु-१७ 


& 


& 
9 
८ 


नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, मुंबई 

सर्व उपायुक्त (पुरवठा) 

सर्व उपनियंत्रक, शिधावाटप 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 

सर्व तहसीलदार 

निवडनस्ती कार्यासन (नापु-१७). 


a 
YS द..> २-८ Dela 


८“? 


१० 
११ 
१२ 


SESE roe a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


